राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मुळा-मुठा 
नदी, पुणे प्रदूषण कमी करण्याचा प्रकल्प या 
केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र 
शासनाकडून मुक्‍त केलेला निधी SNA 
खात्यात जमा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : रानयो-२०२२/प्र.क्र.१८२/आस्थापना-अ 
नविन प्रशासन भवन, १५वा मजला, 
हुतात्मा राजगूरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४/०३/२०२४. 


वाचा :- 
१) पर्यावरण विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय क्रमांक दि. ०६ मार्च, २०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद she. येथे नमूद “राष्ट्रीय नदी संवर्धन 
योजनेंतर्गत मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त रुपये ४३,१७,००,०००/-(रुपये 
त्रेचाळीस कोटी सतरा लक्ष फक्त) इतका निधी SNA खात्यात वर्ग करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत 
आहे.” 


ऐवजी 

“राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त रुपये 
४३,१७,००,०००/- (रुपये त्रेचाळीस कोटी सतरा लक्ष फक्त) इतका निधी SNA खात्यात वर्ग 
करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. सदरनुसार देण्यात येणारे अनुदान सशर्त आहे. त्यानुसार 
सदर वितरित केलेला निधी खर्च झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागास सादर केल्यानंतर निधीचा 
पुढील हप्ता वितरित करण्याच्या शर्तीसह वितरित करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥१8/990॥॥१.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१४१६३००८२२०४ असा 
आहे .हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SURYAKANT —— sae 
(सु.कि.निकम) 
सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 


2: मा. मुख्यमंत्री(पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः रानयो-२०२२/प्र.क्र.१८२/आस्थापना-अ 


qo, 
११, 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, जि.पुणे. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र,मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०००५१. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

संचाळक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

मुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-१६) 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७२) 

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील सर्व कार्यासने 
निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


